विधानमंडळाच्या जून २०१९ च्या (पावसाळी) 
अधिवेशनात पुरवणी-मागणीस मान्यता 
दर्शविल्याप्रमाणे ६० टक्के निधी वितरणास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :-अर्थसं ०५१९/प्र.क्र.६१/१३-स 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०१९ 


१) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण,पुणे यांचे पत्र क्र.रासनिप्रा/निवडणूक/लेखा/कक्ष-१५/ 
पावसाळी पुरवणी मागणी/४७००/२०१९ दि.२१.५.२०१९ 
२) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३ दि.८ जुले, २०१९. 
३) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. पुरक-२०१९/प्र.क्र.२९/२०१९/१७स 
दि. १० जुले, २०१९ 
४) समक्रमांक दि. २० ऑगस्ट, २०१९ रोजीचा शासन निर्णय. 


शुध्दीपत्रक- 

उपरोक्‍त वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ मधील “व्यावसायिक सेवा अंतर्गत 
रु. ०.८१ लक्ष (रुपये एक्क्याऐंशी हजार फक्त ) अशी असेल” या ARIA, पुढीलप्रमाणे परिच्छेद क्र. ३ 
समाविष्ट करण्यात येत आहे:- “सदर रक्‍कम वितरित करण्याकरीता श्री. मिलिंदसेन भाळेराव, सह सहकारी 
निवडणुक आयुक्त, राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी त्याचप्रमाणे 
श्री. सहायक निबंधक (अंदाज व नियोजन) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे, यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०८२६१७०३०७५४०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Chaudha ry mek 


A n | J a ya la mM on 2019.08.26 1 eee 05'30' 
(अनिल चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wd :- 
मा.प्रधान सचिव,( सहकार ),सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक 


प्रति, 


१) सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे. 
2) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र -१,मुंबई 

३) अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई 

४) अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
५) उपसचिव (व्यय-२) व (अर्थ -१३), मंत्राळय,मुंबई 

६) निवडनस्ती. 


